RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


Reg.No.MH /MR /South -358 / 2012-14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ६, अंक ७ 


शनिवार , जून १४ , २०१४ / ज्येष्ठ २४ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


[ खालील विधेयकाचेहिंदी ( देवनागरी लिपी ) भाषांतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावे. प्रसिद्ध केल्याचा दिनांक निर्देशित 
करण्यात यावा. ] 


पुढील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम यातील नियम ११६ ( १) च्या पहिल्या परंतुकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


- 


L. A. BILL No. XXVI OF 2014 . 


A BILL 
TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN 
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND 
OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING 

ON THE THIRTY -FIRST DAY OF MARCH 2015 . 


सन २०१४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २६. 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित 

रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व २०५ अन्वये, दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या 
कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी रकमांचे विनियोजन करण्यासाठी विनियोजन अधिनियम संमत करून 
घेण्याकरिता व उक्त रकमांच्या प्रदानास अधिकृत मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे आवश्यक आहे; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या पासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

या अधिनियमास, महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०१४ असे म्हणावे. 


१ . 


संक्षिप्त नाव . 


भाग पाच - २८--१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग पाच , जून १४, २०१४ / ज्येष्ठ २४ , शके १ ९ ३६ 


सन २०१४ 


२ . राज्याच्या एकत्रित निधीतून , दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात, या अधिनियमासोबत 
२०१५ या जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कामे व प्रयोजने यांच्या बाबतीतील कित्येक खर्च भागविण्यासाठी 
वित्तीय 

रकमा देतेवेळी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या 
वर्षासाठी 

म्हणजे वीस हजार तीनशे अडतीस कोटी, दोन लक्ष, पंधरा हजार रुपये एवढी एकूण बेरीज होणाऱ्या रकमा देता येतील 
एकत्रित व त्यांचा विनियोग करता येईल . 

निधीतून 
२,०३,३८,०२,१५,००० 
रुपये काढणे. 


राज्याच्या 


विनियोजन. 

३. या अधिनियमाद्वारे , राज्याच्या एकत्रित निधीतून ज्या रकमा देण्यासाठी व त्यांचा विनियोग करण्यासाठी अधिकृत 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्या रकमांचा विनियोग दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षात अनुसूचीत दर्शविलेली 
कामे व प्रयोजने यांकरिता करण्यात येईल . 


अनुसूची 
( कलमे २ व ३ पहा ) 


अनुदानाचा 


किंवा इतर 


कामे व प्रयोजने 


लेखाशीर्ष 


एकूण 


भागपाच---२६-१अ 


विनियोजनाचा 
क्रमांक 
(१ ) 


विधानसभेने मत देऊन एकत्रित निधीवर भारित 
मंजूर केलेल्या 

केलेल्या 
रकमांपेक्षा 

रकमांपेक्षा 
अधिक नसतील अशा रकमा 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


ए- महसुली लेख्यावरील खर्च 


सामान्य प्रशासन विभाग 


२०१२, राष्ट्रपती / उपराष्ट्रपती / राज्यपाल / संघ राज्य 


... 


२४,०६,००० 


२४,०६,००० 


ए 


राज्यपाल व मंत्रीपरिषद 


क्षेत्रांचे प्रशासक 


२०१३, मंत्रीपरिषद 


२०५२, सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा 


ए-४ 


सेक्रेटरिएट आणि संकीर्ण 


२०५ ९, सार्वजनिक बांधकामे 


सर्वसाधारण सेवा 


८,२१,००,००० 


... 


८,२१,००,००० 


२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 
२०७५ , संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 
२२२० , माहिती व प्रसिद्धी 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


ए 


माहिती व प्रसिद्धी 


९ ३,५७,००,००० 


... 


९ ३,५७,००,००० 


एकूण- सामान्य प्रशासन विभाग 


१,०१,७८,००,००० 


२४,०६,००० 


१,०२,०२,०६,००० 


गृह विभाग 


२०१४ , न्यायदान 


बी -१ 


पोलीस प्रशासन 


२०५५, पोलीस 


८५,६४,२५,००० 


... 


८५,६४,२५,००० 


२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 


२०४१ , वाहनांवरील कर 


बी -३ 


वाहतूक प्रशासन 


३०५५, मार्ग परिवहन 


१३,८८,४०,००० 


... 


१३,८८,४०,००० 


२०४५ , विक्रेय 


३०५६ , देशांतर्गत जलवाहतूक 

विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर क र व शुल्क 
२०५२ , सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा 
२०७५ , संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 


बी -४ सेक्रेटरिएट व इतर 


१५,४०,००० 


... 


१५,४०,००० 


सर्वसाधारण सेवा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


< 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


बी -७ 


आर्थिक सेवा 


गृह विभाग - चालू 
३००१, भारतीय रेल्वे- धोरणनिश्चिती, संचालन , संशोधन 

व इतर संकीर्ण संघटना 
३०५१, बंदरे व दीपगृहे 
२७११ , पूरनियंत्रण 


१,०२,८१,६०,००० 


... 


१,०२,८१,६०,००० 


बी -८ 


पूरनियंत्रण 


२,३०,००,००० 


... 


२,३०,००,००० 


एकूण- गृह विभाग 


२,०४,७ ९ , ६५,००० 


२,०४,७ ९ , ६५,००० 


सी -१ 


२,१०,००,००० 


... 


२,१०,००,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


१,००,००,००० 


... 


महसूल व वन विभाग 

२०२९ , जमीन महसूल 

२०४५, विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर क र व शुल्क 
महसूल आणि जिल्हा प्रशासन 

२०५३, जिल्हा प्रशासन 
२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 

२०५२, सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा 
सी -४ सेक्रेटरिएट व इतर सर्वसाधारण सेवा २०५ ९, सार्वजनिक बांधकामे 

२०७५ , संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 
२२१७, नगरविकास 

२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
इतर सामाजिक सेवा 

मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

२२५० , इतर सामाजिक सेवा 
सी-६ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य २२४५, नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य 


१,००,००,००० 


सी -५ 


... 


८३,६०,००० 


८३,६०,००० 


२७,२०,१०,००,००० 


२७,२०,१०,००,००० 


२७,२३,२०,००,००० 


८३,६०,००० 


२७,२४,०३,६०,००० 


एकूण -महसूल व वन विभाग 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

२४०१, पीक संवर्धन 
२४०२ , मृद व जलसंधारण 
२४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 


डी -३ 


कृषि सेवा 


४,४२,५७,५४,००० 


... 


४,४२,५७,५४,००० 


डी -४ 


पशुसंवर्धन 


८,३१,४४,००० 


... 


८,३१,४४,००० 


डी -७ सेक्रेटरिएट व इतर आर्थिक सेवा 


२४०३, पशुसंवर्धन 
२७०२, लहान पाटबंधारे 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 

एकूण - कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय 

विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


४५,००,००० 


... 


४५,००,००० 


४,५१,३३, ९ ८,००० 


४,५१,३३, ९ ८,००० 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


ई-२ 


सर्वसाधारण शिक्षण 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 


३,६७,०३,३०,००० 


... 


३,६७,०३,३०,००० 


२२०४, 


क्रीडा व युवक 


सेवा 


ई . 


३ 


सेक्रेटरिएट व इतर सामाजिक सेवा 


४५,६३,४५,००० 


... 


४५,६३,४५,००० 


२२०५, कला व संस्कृती 
२२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 

इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 


एकूण- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


४,१२,६६,७५,००० 


४,१२,६६,७५,००० 


... 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


नगरविकास विभाग 


२०५३, जिल्हा प्रशासन 


२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 
२२१७, नगरविकास 


एफ -२ नगरविकास आणि इतर प्रगत सेवा 


६,६३,५०,२०,००० 


६,६३,५०,२०,००० 


३०५४, मार्ग व पूल 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
एफ -३ सेक्रेटरिएट व इतर सामाजिक सेवा २२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 

३४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 
एफ-४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना ३६०४ , स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 

नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे . नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे . 


१ ९ ,१०,००,००० 


... 


१ ९ ,१०,००,००० 


४ , ९ ५,००,००,००० 


... 


४ , ९ ५,००,००,००० 


एकूण -नगरविकास विभाग 


११,७७,६०,२०,००० 


११,७७,६०,२०,००० 


S 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


जी -१ 


विक्रीकर प्रशासन 


८८,२९ , ०१,००० 


४,८२,००० 


८८,३३,८३,००० 


जी-५ कोषागार व लेखा प्रशासन 
जी -७ सामाजिक 

सुरक्षा व कल्याण 


१७,७६,००,००० 
६,४६,२०,००० 


१७,७६,००,००० 
६,४६,२०,००० 


... 


१,१२,५१,२१,००० 


४,८२,००० 


१,१२,५६,०३,००० 


एच -३ गृहनिर्माण 
एच -५ मार्ग व पूल 


१५,५४,००,००० 
१३,१८,४०,० ९ , ००० 


१५,५४,००,००० 
१३,१८,४०,० ९ ,००० 


वित्त विभाग 

२०२० , उत्पन्न व खर्च यांवरील करांची वसुली 
२०४०, विक्रीकर 
३४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 
२०५४ , कोषागार व लेखा प्रशासन 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

एकूण-वित्त विभाग 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

२२१६, गृहनिर्माण 
३०५४, मार्ग व पूल 
२०५ ९, सार्वजनिक बांधकामे 
२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०३ , तंत्र शिक्षण 
२२०५ , कला व संस्कृती 
२२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२१७, नगरविकास 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२४०३, पशुसंवर्धन 
२४०५, मत्स्यव्यवसाय 

एकूण - सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
जलसंपदा विभाग 

२४०२ , मृद व जलसंधारण 
२७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
२७०२, लहान पाटबंधारे 
२७०५ , लाभक्षेत्र विकास 
२७११ , पूर नियंत्रण व जलनिस्सारण 


२४,१ ९,५४,००० 


२४,१ ९ ,५४,००० 


... 


एच-६ सार्वजनिक बांधकामे आणि 

प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


१३,५८,१३,६३,००० 


१३,५८,१३,६३,००० 


४७,६५,०५,००० 


... 


४७,६५,०५,००० 


आय-३ पाटबंधारे, वीज आणि इतर 

आर्थिक सेवा 


२८०१, वीज 


३४०२, अवकाश संशोधन 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 


आय-४ सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 


१,६५,००,००० 


... 


१,६५,००,००० 


एकूण - जलसंपदा विभाग 


४ ९ , ३०,०५,००० 


... 


४ ९ , ३०,०५,००० 


विधि व न्याय विभाग 


जे -१ 


न्यायदान 


२०१४, न्यायदान 


३,७०,८५,००० 


... 


३,७०,८५,००० 


३,७०,८५,००० 


... 


३,७०,८५,००० 


के -४ 


१०,८१,८०,००० 


१०,८१,८०,००० 


१५,००,००,००,००० 


... 


१५,००,००,००,००० 


के-७ 


३,६०,००,००० 


... 


३,६०,००,००० 


१५,१४,४१,८०,००० 


... 


१५,१४,४१,८०,००० 


१,०३,७४,४०,००० 


... 


१,०३,७४,४०,००० 


एकूण -विधि व न्याय विभाग 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
कामगार व सेवायोजन 

२२३० , कामगार व सेवायोजन 

२८०१, वीज 
के -६ ऊर्जा 

२८१० , अपारंपरिक ऊर्जा साधने 

२८५१ , ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
उद्योग 

२८५२, उद्योग 
२८५३, अलोह खनिकर्म व धातुशास्त्रीय उद्योग 

एकूण- उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
एल-२ जिल्हा प्रशासन 

२०५३, जिल्हा प्रशासन 
२२३५ , सामाजिक 

सुरक्षा व कल्याण 
२४०२, मृद व जलसंधारण 
२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन 
२४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 

२५०१, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 
एल-३ ग्रामविकास कार्यक्रम 

२५०५ , ग्रामीण रोजगार 
२५१५ , इतर ग्रामविकास कार्यक्रम 
२५५१, डोंगराळ क्षेत्रे 
२७०२, लहान पाटबंधारे 
२८१० , अपारंपरिक ऊर्जा साधने 

३०५४ , मार्ग व पूल 
एल -४ सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 

३४५१ , सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 
एल-५ स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना ३६०४ , स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे. नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे . 

एकूण- ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


१५,७४, ९ २,१९ , ००० 


... 


१५,७४, ९ २,१ ९ , ००० 


२,०२,५०,००० 


२,०२,५०,००० 


१,७०,३३, ९८,००० 


१,७०,३३, ९ ८,००० 


१८,५१,०३,०७,००० 


१८,५१,०३,०७,००० 


८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


४,६४,००० 


... 


४,६४,००० 


अन, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
एम-२ अन्न 

२४०८ , अन्न , साठवण व वखार साठवण 

३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 
एम -३ सेक्रेटरिएट व इतर आर्थिक सेवा ३४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 

एकूण - अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१,००,००० 


... 


१,००,००० 


५,६४,००० 


... 


५,६४,००० 


२०,००,००० 


... 


२०,००,००० 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

२०५३ , जिल्हा प्रशासन 
एन -२ सेक्रेटरिएट व इतर सामाजिक सेवा २२१६, गृहनिर्माण 

२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 
एन -३ अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर २२२५ , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

एकूण- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


२,८४,१३,७७,००० 


... 


२,८४,१३,७७,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


२,८४,३३,७७,००० 


... 


२,८४,३३,७७,००० 


नियोजन विभाग 


ओ-१ 


१,००,००,००,००० 


१,००,००,००,००० 


जिल्हा प्रशासन 
ओ- ९ जनगणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी 


१४,०३,७९ , ००० 


१४,०३,७ ९, ००० 


२०५३ , जिल्हा प्रशासन 
३४५४, जनगणना , सर्वेक्षण व सांख्यिकी 
२०५ ९, सार्वजनिक बांधकामे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०३ , तंत्र शिक्षण 
२२०४ , क्रीडा व युवक सेवा 
२२०५ , कला व संस्कृती 

वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२११ , कुटुंब कल्याण 
२२१५ , पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
२२१६, गृहनिर्माण 

नगरविकास 
२२२० , माहिती व प्रसिद्धी 


२२१० , 


२२१७, 


भाग 
पाच 
--- 
२६-२ 


ओ-२१ जिल्हा योजना - सातारा 


८,००,००,००० 


... 


८,००,००,००० 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 

अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३६ , पोषण आहार 
२४०१, पीक संवर्धन 
२४०२, मृद व जलसंधारण 
२४०३ , पशुसंवर्धन 
२४०४, दुग्धव्यवसाय विकास 
२४०५, मत्स्यव्यवसाय 
२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन 
२४२५ , सहकार 
२५०१, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 
२५०५, ग्रामीण रोजगार 
२५१५ , इतर ग्रामविकास कार्यक्रम 
२७०२, लहान पाटबंधारे 
२८१० , अपारंपरिक ऊर्जा साधने 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
३०५१, बंदरे व दीपगृहे 
३०५४, मार्ग व पूल 
३०५६, देशांतर्गत जलवाहतूक 
३४३५ , पारिस्थितिकी व पर्यावरण 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 
३४५२, पर्यटन 
३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना नुकसान 
भरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे . 

एकूण -नियोजन विभाग 
गृहनिर्माण विभाग 

२२१६, गृहनिर्माण 
२२१७, नगरविकास 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

एकूण - गृहनिर्माणविभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


१,२२,०३,७ ९ , ००० 


... 


१,२२,०३,७ ९ ,००० 


क्यू -३ 


गृहनिर्माण 


२,२५,००,००,००० 


... 


२,२५,००,००,००० 


२,२५,००,००,००० 


२,२५,००,००,००० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१० 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


७,४६,१६,५७,००० 


... 


७,४६,१६,५७,००० 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
आर -१ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

२२११, कुटुंब कल्याण 

२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
आर -२ सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 

२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 

एकूण- सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


३,४०,००,००० 


... 


३,४०,००,००० 


७,४ ९, ५६,५७,००० 


... 


७,४ ९ ,५६,५७,००० 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
एस -१ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


४६,०२,७०,००० 


... 


४६,०२,७०,००० 


४६,०२,७०,००० 


४६,०२,७०,००० 


एकूण- वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
आदिवासी विकास विभाग 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०३, तंत्र शिक्षण 
२२०४ , क्रीडा व युवक सेवा 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२११, कुटुंब कल्याण 
२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
२२१६, गृहनिर्माण 
२२१७, नगरविकास 
२२२०, माहिती व प्रसिद्धी 
२२२५ , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, 

इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

२२३६, पोषण आहार 
टी -५ जनजाति क्षेत्र विकास उपयोजनेवरील 

२४०१, पीकसंवर्धन 
महसुली खर्च 

२४०३, पशुसंवर्धन 
२४०५, मत्स्यव्यवसाय 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


१,३३,०३, ९ २,००० 


... 


१,३३,०३,९ २,००० 


२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन 


भाग 
पाच 
--- 
२६-२ 


२४२५, सहकार 
२५०१, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 
२५०५, ग्रामीण रोजगार 


२७०२, लहान पाटबंधारे 
२८०१ , वीज 


१,३३,०३ , ९ २,००० 


१,३३,०३, ९ २,००० 


२८१०, अपारंपारिक ऊर्जा साधने 
२८५१ , ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
३०५४ , मार्ग व पूल 
३०५५ , मार्ग परिवहन 

एकूण- आदिवासी विकास विभाग 
सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२४२५ , सहकार 
२४३५ , इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
२८५२, उद्योग 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


व्ही -२ 


सहकार 


९ ३,७२,७ ९ ,००० 


... 


९ ३,७२,७ ९ ,००० 


९ ३,७२,७९ ,००० 


... 


९ ३,७२,७ ९, ००० 


९ ०,००,००० 


... 


९ ०,००,००० 


१,१८,३०,६७,००० 


१,१८,३०,६७,००० 


एकूण- सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
डब्ल्यू -२ सर्वसाधारण शिक्षण 

२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 
डब्ल्यू-३ तंत्र शिक्षण 

२२०३ , तंत्र शिक्षण 

२२०५, कला व संस्कृती 
डब्ल्यू -४ कला व संस्कृती 

२२३० , कामगार व सेवायोजन 
डब्ल्यू -७ प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावरील 

२२०३, तंत्र शिक्षण 
महसुली खर्च 


१२,२२,५६,००० 


१२,२२,५६,००० 


३,४६,५०,००० 


३,४६,५०,००० 


एकूण -उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


१,३४,८ ९ , ७३,००० 


१,३४,८ ९ , ७३,००० 


११ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१२ 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


महिला व बालविकास विभाग 
एक्स -१ सामाजिक सुरक्षा व पोषण आहार २२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

२२३६ , पोषण आहार 


१,७२,०२,६४,००० 


... 


१,७२,०२,६४,००० 


१,७२,०२,६४,००० 


... 


१,७२,०२,६४,००० 


३०,६७,००,००० 


३०,६७,००,००० 


३०,६७,००,००० 


... 


३०,६७,००,००० 


६,६७,५३,००० 


... 


६,६७,५३,००० 


६,६७,५३,००० 


.... 


६,६७,५३,००० 


एकूण -महिला व बालविकास विभाग 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
वाय-२ पाणीपुरवठा व स्वच्छता 

२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 

एकूण -पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग 
झेडए-१ सेक्रेटरिएट आणि इतर सामाजिक सेवा २२३० , कामगार व सेवायोजन 

२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 

एकूण- रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 

२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 

२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 
झेडडी-१ सेक्रेटरिएट आणि इतर सामाजिक सेवा २२२० , माहिती व प्रसिद्धी 

२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 
झेडडी-२ कला व संस्कृती 

२२०५ , कला व संस्कृती 
झेडडी-४ पर्यटन 

३४५२ , पर्यटन 

एकूण -पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 

२०५२ , सेक्रेटरिएट- सर्वसाधारण सेवा 

२०५३, जिल्हा प्रशासन 
झेडई-१ अल्पसंख्याक विकास 

२०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 
२२०५, कला व संस्कृती 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

एकूण- अल्पसंख्याक विकास विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


४०,००,००० 


... 


४०,००,००० 


१८,६४,३०,००० 


१८,६४,३०,००० 


७१,२५,००,००० 


७१,२५,००,००० 


९ ०,२ ९ , ३०,००० 


९ ०,२९ , ३०,००० 


१,२१,७१,००,००० 


... 


१,२१,७१,००,००० 


१,२१,७१,००,००० 


१,२१,७१,००,००० 


एकूण- ए- महसुली लेख्यावरील खर्च 


१,२१,७०,५५,५७,००० 


१,१२,४८,००० 


१,२१,७१,६८,०५,००० 


बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 


भागपाच---२६-२अ 


ए- ९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 

४०५ ९ , सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
४०७०, इतर प्रशासनिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च 


१,०३,००,००,००० 


... 


इतर प्रशासनिक सेवा यांवरील 
भांडवली खर्च. 


१,०३,००,००,००० 


एकूण- सामान्य प्रशासन विभाग 


१,०३,००,००,००० 


... 


१,०३,००,००,००० 


गृह विभाग 


बी -१० आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


१,२५,८०,००० 


... 


१,२५,८०,००० 


४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च 
४०७० , इतर प्रशासनिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च 
५०५५ , मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च 
६७११ , पूर नियंत्रण प्रकल्पासाठी कर्जे 


बी-१२ पूर नियंत्रण प्रकल्पासाठी कर्जे 


४,००,००,००० 


... 


४,००,००,००० 


एकूण- गृह विभाग 


५,२५,८०,००० 


... 


५,२५,८०,००० 


महसूल व वन विभाग 


४४०६ , वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च 
४४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण यावरील 

भांडवली खर्च 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 
५४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
६४०१, पीक संवर्धनासाठी कर्जे 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


सी -१० आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


६०,०१,००० 


... 


६०,०१,००० 


एकूण- महसूल व वन विभाग 


६०,०१,००० 


६०,०१,००० 


नगरविकास विभाग 


२,३८,४५,००,००० 


... 


२,३८,४५,००,००० 


एफ -५ सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
एफ -७ नगरविकासासाठी कर्जे 


५४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
६२१७, नगरविकासासाठी कर्जे 


५,००,००,००० 


... 


५,००,००,००० 


एकूण -नगरविकास विभाग 


२,४३,४५,००,००० 


२,४३,४५,००,००० 


वित्त विभाग 


जी -८ 


४०७० , इतर प्रशासनिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च 


२५,००,००,००० 


... 


२५,००,००,००० 


इतर प्रशासनिक सेवा यांवरील 
भांडवली खर्च 


एकूण-वित्त विभाग 


२५,००,००,००० 


२५,००,००,००० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१४ 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१०,२६,५१,०८,००० 


... 


१०,२६,५१,०८,००० 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४०५५, पोलीस यांवरील भांडवली खर्च 
एच-७ सामाजिक सेवा आणि आर्थिक सेवा 

४२१६ , गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च 
यांवरील भांडवली खर्च 

५०५४, मार्ग व पूल यांवरील भांडवली खर्च 
४०५ ९, सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च 
४२०२ , शिक्षण , क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 

भांडवली खर्च 
४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 

भांडवली खर्च 

४२१७, नगरविकासावरील भांडवली खर्च 
एच-८ सार्वजनिक बांधकामे आणि 

४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 
यांवरील भांडवली खर्च 

४२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 
४२५० , इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
४४०५ , मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 

४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च 
एच- ९ प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावरील ४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 
भांडवली खर्च 

भांडवली खर्च 


४,७२,५०,४२,००० 


१७,५८,००० 


४,७२,६८,००,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


१, ९ ७,६१,००० 


... 


१, ९ ७,६१,००० 


४२५० , इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


एकूण - सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


१५,०० , ९९ ,११,००० 


१७,५८,००० 


१५,०१,१६,६ ९ , ००० 


जलसंपदा विभाग 


आय-५ पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च 


४४०२, मृद व जलसंधारण यांवरील भांडवली खर्च 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
४७०२, लहान पाटबंधा- यांवरील भांडवली खर्च 
४७११ , पूर नियंत्रण प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 
४८०१, वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 


२८,२३, ९ ४,२०,००० 


६,००,००० 


२८,२४,००,२०,००० 


एकूण -जलसंपदा विभाग 


२८,२३, ९ ४,२०,००० 


६,००,००० 


२८,२४,००,२०,००० 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


के -१० उद्योगांवरील भांडवली खर्च 


४४२५ , सहकारावरील भांडवली खर्च 
४८७५, इतर उद्योगांवरील भांडवली खर्च 
६८५१ , ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यासाठी कर्जे 

एकूण - उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


८७,४१,००,००० 


.... 


८७,४१,००,००० 


८७,४१,००,००० 


... 


८७,४१,००,००० 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


४४०२, मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
४५१५ , इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च 


एल-७ ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च 


१,१२,६०,००,००० 


.... 


१,१२,६०,००,००० 


४७०२, लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च 
६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्जे 

एकूण- ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


१,१२,६०,००,००० 


१,१२,६०,००,००० 


२५,०७,७४,७०,००० 


... 


२५,०७,७४,७०,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


३०,००,००० 


... 


३०,००,००० 


२५,०८,०४,७०,००० 


... 


२५,०८,०४,७०,००० 


६१ , ९ ३,८१,००० 


... 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
एम -४ अन्न यावरील भांडवली खर्च 

४४०८ , अन्न , साठवण व वखार साठवण यांवरील 

भांडवली खर्च 
एम-५ इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च५४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 

एकूण - अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

नियोजन विभाग 
ओ-१० इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील 

४५१५, इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च 
भांडवली खर्च 

। ५४५ 

५४५२ , पर्यटनावरील भांडवली खर्च 
ओ -१२ सर्वसाधारण वित्तीय व व्यापारी 

५४६५ , सर्वसाधारण वित्तीय व व्यापारी 
संस्थांमधील गुंतवणूक 

संस्थांमधील गुंतवणूक 

एकूण-नियोजन विभाग 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
आर-३ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
यांवरील भांडवली खर्च 

यांवरील भांडवली खर्च 


६१,९ ३,८१,००० 


२१, ९ ६,६७,००० 


... 


२१, ९ ६,६७,००० 


८३, ९ ०,४८,००० 


... 


८३, ९ ०,४८,००० 


१८,८०,००,००० 


... 


१८,८०,००,००० 


एकूण- सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


१८,८०,००,००० 


१८,८०,००,००० 


१५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


२,३१,८०,०३,००० 


२,३१,८०,०३,००० 


आदिवासी विकास विभाग 

४०५ ९, सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च 
४२०२, शिक्षण , क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च 
४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 

४२५० , इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
टी -६ जनजाति क्षेत्र विकास उपयोजनेवरील ४४०२ , मृद व जलसंधारण यांवरील भांडवली खर्च 
भांडवली खर्च 

४४०३, पशुसंवर्धन यावरील भांडवली खर्च 
४४०५ , मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
४४०६ , वनीकरण व वन्यजीवन यांवरील भांडवली खर्च 
४४२५ , सहकारावरील भांडवली खर्च 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधा- यांवरील भांडवली खर्च 
४७०२ , लहान पाटबंधा- यांवरील भांडवली खर्च 
५०५४ , मार्ग व पूल यांवरील भांडवली खर्च 
६२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण यांसाठी कर्जे 
टी-७ जनजाति क्षेत्र विकास उपयोजनेसाठी ६२५० , इतर सामाजिक सेवांसाठी कर्जे 
कर्जे 

६८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांसाठी कर्जे 

एकूण - आदिवासी विकास विभाग 
सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

४४२५, सहकारावरील भांडवली खर्च 

४४३५ , इतर कृषिविषयक कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च 
व्ही -३ सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च ४८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांवरील 

भांडवली खर्च 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


२७,००,००० 


... 


२७,००,००० 


२,३२,०७,०३,००० 


.. 


२,३२,०७,०३,००० 


३,७७,८४ , ९ ८,००० 


... 


३,७७,८४,९ ८,००० 


२५,०८,२१,००० 


... 


२५,०८,२१,००० 


व्ही -५ आर्थिक सेवांवरील भांडवली 

खर्च 


६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज 
६४२५ , सहकारासाठी कर्जे 
६८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांसाठी कर्जे 

एकूण- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


४,०२,९ ३,१ ९ , ००० 


४,०२, ९ ३,१ ९ ,००० 


झेडडी-५ कला व संस्कृती 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
४२०२, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च 

एकूण - पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


३,००,००,००० 


... 


३,००,००,००० 


३,००,००,००० 


३,००,००,००० 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


झेडई-२ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

यांवरील भांडवली खर्चे 


४२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

यांवरील भांडवली खर्च 


१५,१०,००,००० 


... 


१५,१०,००,००० 


एकूण - अल्पसंख्याक विकास विभाग 


१५,१०,००,००० 


१५,१०,००,००० 


८१,६६,१०,५२,००० 


२३,५८,००० 


८१,६६,३४,१०,००० 


एकूण बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 

एकूण 

बेरीज . 


२,०३,३६,६६,० ९ ,००० 


१,३६,०६,००० 


२,०३,३८,०२,१५,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्र,असाधारणभागपाच,जून१४,२०१४/ज्येष्ठ२४,शके१९३६ 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग पाच, जून १४ , २०१४ / ज्येष्ठ २४ , शके १ ९ ३६ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व अनुच्छेद २०५ यांनुसार २०१४-२०१५ या वर्षाच्या संबंधात विवक्षित कामे 
व प्रयोजने यांवरील पूरक खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक रकमांचे, राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याकरिता 
तरतूद 

करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. 


रकमा पुढे दर्शविण्यात आल्या आहेत : 


रुपये 


१,२१,७१,६८,०५,००० 


( ए) महसुली खर्च 
( बी ) भांडवली खर्च 


८१,६६,३४,१०,००० 


एकूण 


२,०३,३८,०२,१५,००० 


अजित पवार , 


मुंबई, 
दिनांक १४ जून २०१४ . 


उप मुख्यमंत्री. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


